१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत नव्याने 
प्रस्तावित असलेल्या जलदगती 
न्यायालयांकरीता नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पंविआ-१२२१/प्र.क्र.३९/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:- ३० ऑगस्ट, २०२१. 


पहा : १. प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग यांचे दि.२४.०२.२०२१ रोजीचे 
अर्धशासकीय पत्र. 


प्रस्तावना : 
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा अंतिम अहवाल वित्त आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 


करण्यात आला असून, १५ व्या वित्त आयोगाच्या अंतिम अहवालान्वये (Main Report- Volume-l) 


वित्तीय वर्ष 2029-22 ते 2024-26 या कालावधीसाठी जळदगती न्यायाळयांकरीता निधीची 


शिफारस करण्यात आलेली आहे. 


१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार निधी अर्थसंकल्पित करणे, आवश्‍यकतेनुसार 


लेखाशीर्ष घेणे, अहवालात विहीत केलेली अन्य कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी, असे वित्त 


विभागाकडून दि.२४.०२.२०२१ रोजीच्या संदर्भ क्र.१ येथील अर्धशासकीय पत्रान्वये कळविण्यात 


आळे आहे. त्यानुसार १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत नव्याने प्रस्तावित असलेल्या जलदगती 


न्यायालयांकरीता नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत नव्याने प्रस्तावित असलेल्या जलदगती न्यायालयांकरीता 


येणाऱ्या खर्चासाठी वित्त विभाग आणि महालेखापाल कार्यालयाने दिलेल्या मान्यतेनुसार 


खालीलप्रमाणे नवीन ळेखाशीर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-१२२१/प्र.क्र.३९/का- नऊ 


विधि व न्याय विभाग. Law & Judiciary Department. 

मागणी क्र. जे-०१ Demand No. J-01 

२०१४- न्यायदान 2014-Administration of Justice 

००- न्यायदान 00- Administration of Justice 

१०२- उच्च न्यायालये 102- High Courts 

१५- १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत अनुदान 15- Grant under 15 th Finance Commission 
(94) (09) १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत नवीन (15)(01)- Establishment of New Fast Track 
जलदगती न्यायालये स्थापन करणे (केंद्रीय Courts under Scheme of 15 th Finance 
सहाय्य) (अनिवार्य) Commission (Centrally Assisted) 

(Committed). 
(2098 ०६८२) (2014 0682) 


सदर झासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई यांच्या अनौपचारिक 


संदर्भ क्रमांक ख.वि/चा-१/विधि व न्याय विभाग/यूओआर-४२/२०२१-२२/१६२, दिनांक 


३०.०६.२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने, तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 


अनौ.सं.क्र.४४/अर्थ-११, दिनांक ३०.०७.२०२१ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०८३०१७११२१२११२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HODAWADEKAR 
ANAND BHARAT 
(आनंद भारत होडावडेकर) 


उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 


प्रति, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद यांचे स्वीय सहायक, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-१२२१/प्र.क्र.३९/का- नऊ 


४ मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा यांचे स्वीय सहायक, 
५) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 


६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) एक/दोन, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


८) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) प्रबंधक (निरीक्षणे १ व २), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१०) प्रबंधक (अर्थसंकल्प व वित्त), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

११) वित्त विभाग (कार्या. व्यय-५/अर्थसंकल्प-११). 

१२) कार्यासन अधिकारी, कार्यासन २३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवडनस्ती. 


) 
) 
७) मा. मुख्य सचिवांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


~~ ~ ~ ~ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


